कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे 
विभाग, वाशिम (बांधकाम) कार्यालयांतर्गत 
४ उपविभाग व ६ शाखा कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी पदांना 
दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - FATS २०२१/(प्र.क्र.११६/२०२१/लाक्षेवि आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २२.०९.२०२१ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/प्र.क्र.३२/२०२१/लाक्षेवि आस्था, दि.३१ मार्च, २०२१. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
३. अधिक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ(बांधकाम) वाशिम , यांचे पत्र जा.क्र. 
२५६८/वापामं/आ-६/मुवाढ /२०२१, दि.२७/०८/२०२१ चे पत्र. 
४. कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग वाशिम (बांधकाम) यांचे पत्र. क्र.३००९/ 
आस्था-१/वापाव्वा/२०२१, दि.०८.०९.२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना - 


कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) कार्यालयांतर्गत ४ उपविभाग 
व ६ शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
अधिक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ (बांधकाम) वाशिम , यांनी त्यांच्या दि. २७/०८/२०२१ च्या 
पत्रान्वये ¢ कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग ar (बांधकाम) यांनी त्यांचे 
दि.०८.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) 
कार्यालयांतर्गत ४ उपविभाग व ६ शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १९४ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत विनंती केळेली आहे. 


वित्त विभागाचा संदर्भ क्र. २ येथीळ शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तिवात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक - ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग वाशिम 
(बांधकाम) यांचे कार्यालयांतर्गत उपविभाग व शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१९४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(प्र.क्र.११६/२०२१/लाक्षेवि आस्था) 


पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) कार्यालयांतर्गत ४ 


उपविभाग व ६ शाखा कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर १९४ नियत अस्थायी व 
१८ रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत खाळील 


अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ. 
क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


नियत 
अस्थायी 
आस्थापने 
वरील 
पदे 


रुपांतरित 
अस्थायी 
आस्थापने 
वरील 
पदे 


लेखाशिर्ष 


कार्यकारी अभियंता, 
वाशिम पाटबंधारे विभाग ,वाशिम 
(बांधकाम) 


१९७ 


१८ 


अ- मागणी क्रमांक आय -३ 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे 


(४) (१६) अधीक्षक अभियंता, वाशिम 
पाटबंधारे मंडळ, वाशिम (अनिवार्य) 
२७०१ बी ४९४ 


कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) कार्यालयांतर्गत ४ 
उपविभाग व ६ शाखा यातील आकृतीबंधानुसार १९४ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १९४ मंजूर पदांना ती सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ 
पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि. २८/०२/२०२२ यापैकी जे अगोदर 
घडेल तो पर्यंत या अटीच्या अधीन राहून दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील 
घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२१/(प्र.क्र.११६/२०२१/लाक्षेवि आस्था) 


याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहित धरुन पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


४. यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०/०८/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०९२२१६४१४४०८२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 


Pu rm j ma Devang DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 


Des ai OU = Water Resources Department 
Date: 2021.09.22 16:45:12 +05'30' 


(पूर्णिमा देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र- विवरणपत्र १व २ 
प्रत, 


महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
२. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१ / विनियम ), मंत्रालय, मुंबई. 
३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
४. अधीक्षक अभियंता, वाशिम पाटबंधारे मंडळ,वाशिम. 

५. कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम. 

अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन dee. 


mn 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुवाढ-२०२१/ (प्र.क्र. ११६/२०२१) लाक्षेवी (आस्था) 
दिनांक-२२/०९/२०२१ चे सहपत्र 
विवरणपत्र १ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम (बांधकाम) अंतर्गत 
सिंचन उपविभाग 


'पदनाम 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 


पाटबंधारे उपविभाग, मालेगांव 


क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
क 
ककल 000 


एकुण 
पाटबंधारे शाखा रिठद 


शाखा अधिकारी 
स्था.अ.स. 
दप्तर कारकून 


मोजणीदार 
4 कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


एकुण २२ 


पाटबंधारे शाखा मालेगांव 


स्था.अ.स. वाया 

र 
ता आळ 

लाक लाह 

कात आहाहा 


उपविभागीय अभियंता 


दप्तर कारकून 
वाहन चालक 
शिपाई 


शण ल्ल 


bee 


पाटबंधारे शाखा शेलू बाजार 
शाखा अधिकारी 
स्था.अ.स. 
दप्तर कारकून 
मोजणीदार 
कालवा निरीक्षक 
संदेशक 
कालवे चौकीदार 
कालवे टपाली 
शिपाई 


A 
A 


एकुण 
पाटबंधारे उपविभाग, कारंजा 

२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
चौकीदार 

: 

as 

a a 
ian 


id rs a) 
2-5 
(. गै. 
a: आडी 
pee] 
a >. 
किक Se 
a a 
1. 3 ली. 


ष्‌ कालवा निरीक्षक 


a, a 
eta २ 
[ae 
[केके 
क्स 
मज a मनोर 


ज्ककक्य्केक्ाा 
२ क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ 
जाया 
स्वि 
7 क्क य 
102 का 
खले [य 
स्क्लक रय 
र 

a a! 

Z 


ind 


चौकीदार 


पाटबंधारे शाखा मानोरा 


न्जकन्त [00 
wae 
: a 12 
a 19 
7 कल्क 17% 
we 
a 13 
wate 00 
कहे a 
खन * 
i 
a 


Pu ri ma Deva ng Desai DN: CN = Purnima Devang Desai, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
Date: 2021.09.22 16:45:29 +05'30' 


(पूर्णिमा देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१९६/२०२९, ला(आस्था) 
दिनांक :२२/ ०९/२०२१ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-२ 
वाशिम पाटबंधारे विभाग, वाशिम(बांध) 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


उपविभागाचे नाव oer 
'पदधारकांचे नाव 
शाखेचे नाव दिनांक 
सेवा निवृत्तीचा दिनांक 


1क्‍ | 2 |[|__3 [4 | 
पाटबंधारे शाखा, वाशिम | बिनतारी यंत्र 
श्री मोहन नामदेव नागापुरे 
चालक २१/०१/२०२५ 
"म... eee) 
Tata ara सिक 1 ब्रामरतात्राकलवड [CO 
णा 


२१/०३/२०२२ 


Da esas क 
८-० REays 
1201000093 as 


fd cee ee ee 
sitesi ate, 
पाटबंधारे उपविभाग, कारंजा 
sae 
A 
eo A | २ त्रसुनलमातागनखा 
sre र 
war | 
ere A eee 

ial ER 


बिनतारी यंत्र 


तत्र ATR TPE 
a 2 | | | 
mR TORR 


Digitally signed by Purnima Devang Desai 

DN: CN = Pi De De C = IN, S = Maharashtra, O = 

Purnima Devang Desai कट cu waer senses वडी 
ite: 2021.09.22 16:45:42 +05'30 


पूर्णिमा देसाई 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


